राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंर्तगत 
(51005) प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी 
संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य (२४२५ २५१५) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१२७/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :११ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दि. ३०.११.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्र - 


उपरोक्‍त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ६(२) मध्ये 
सुधारणा करण्यात येत असून यातील मजकुरात सन "२०१७-१८" ऐवजी सन "२०१८-१९" 
असे वाचावे. 


२. तसेच वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये सुधारणा 
करण्यात येत असून परिच्छेद क्र. ७ खालीलप्रमाणे वाचावा :- 


"सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांना आहरण 
व संवितरण अधिकरी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च 
वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळोवेळी 
शासनास पाठवावी. 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१११५४८०९११०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
Ra mM e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Coo rketing And Textile 
Departm ‘ode=400032, st=Maharashtra, 
h k 2.5.4.20=fedb2ed6e1e4aca719170d9eaeBaa251ee 
S VaNKarrao 28dc56c75d8a65acb34103d45bd48, 
serialNumber=b9bf72534d8f1272bd902482bf95b5 
. 56aSbaefdddce18574a78fa2d8d0957d1f, 
S h | n g te =Ramesh Shankarrao Shingte 
Date: 2018.12.11 15:51:59 +05'30" 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक सहकारी संस्था 
प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 9, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.१२७/१८-स 


४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 
५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
७. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्राळय, मुंबई 
८. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१०. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


